सन २०२३-२४ मधील मागणी क्र. डी-३ प्रधान 
लेखाशिर्ष “२४०१ पिक संवर्धन” तरतुदींचे 
पुनर्विनियोजन. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक पुनर्वि-२०२२/प्र.क्र.१३१(१/२-ओ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक:- ०५ ऑक्टोबर, २०२३. 
प्रस्तावना:- 
कृषि व पदुम विभागाच्या नियंत्रणाखाळील मागणी क्र. डी-३, २४०१-पिक संवर्धन या प्रधान 


ळेखाशिर्षाखाळील प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेसाठी लेखाशिर्ष 
२४०१ए६६४ (अनिवार्य) अंतर्गत ३३-अर्थसहाय्य या उद्दीष्टाकरिता रु.४०६,१६,४४,८५४/- इतका आवऱयक निधी 
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना लेखाशिर्ष २४०१बी४५५ (कार्यक्रम), ३३-अर्थसहाय्य याखालील मंजूर 
तरतूदीमधून पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करून देण्यासाठी खालीलप्रमाणे निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 

मागणी क्र. डी-३, २४०१-पिक संवर्धन या प्रधान लेखाशिर्षाखालील प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत 
सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेसाठी लेखाशिर्ष २४०१ए६६४ (अनिवार्य) अंतर्गत ३३-अर्थसहाय्य या 
उद्दीष्टाकरिता रु.४०६,१६,४४,८५४/- इतका आवश्‍यक निधी नमो शोतकरी महासन्मान निधी योजना लेखाशिर्ष 
२४०१बी४५५ (कार्यक्रम), ३३-अर्थसहाय्य याखालील मंजूर तरतूदीमधून पुनर्विनियोजनाद्वारे सोबतच्या 
विवरणपत्रामध्ये दर्शाविल्यानुसार उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता प्रदान करीत आहे. 
२. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१), १९७७ मधील परिच्छेद १६२ ते १६४ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार तसेच नियोजन विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.३८६/१४३१ दि.२५.०९.२०२३ व वित्त विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्र.२६०/२०२३/व्यय-१, 
दि.२६.०९.२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१००६१५४३३५७४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SUHAS MADHUSUDAN ४0५0000000 


2.5.4.20=01592dd98f36fbc9248265 1736 1a31b8166fce7745d35b95fa79159b 


8fb74478, pseudonym=F88A200F2536B03E3B842702B367436ACC5F069D, 
SA KP A L serialNumber=82434617B1F4C6035B3CC29788B8D394A52F B3EDABFC26B4E 
85EBC2AF7C45FF9, cn=SUHAS MADHUSUDAN SAKPAL 


Date: 2023.10.06 15:57:35 +05'30' 


(सुहास सकपाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति: 
१. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरिक्षा व लेखा)-१, मुंबई. 


शासन निर्णय क्र.पुनर्वि-२०२२/प्र.क्र.१३१(१)/२-ओ 


४. महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-२, नागपूर. 

५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. सह सचिव (११) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. अवर सचिव (99-3) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. वित्त विभाग (व्यय १/ अर्थसंकल्प-२/१३ ), मंत्रालय, मुंबई 

१०. लेखा अधिकारी (लोलेस), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११. लेखा अधिकारी (अर्थसंकल्प), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
12. निवडनस्ती का.क्र.(२ओ). 


विवरणपत्र अ 
शासन निर्णय क्रमांक पुनर्वि-२०२२/(प्र.क्र१३१(१)/२अ, दि. ०५ ऑक्टोबर, २०२३ सोबतचे सहपत्र 


पुनविनियोजन प्रस्ताव सन २०२३-२४ (अधिक) (+) विवरणपत्र कार्यक्रम खर्च (रूपयांमध्ये) 
See ae eee मुख्य लेखाशीर्ष सन २०२३-२४ चे अर्थसंकल्पीय | पुनविर्नियोजनाची | पुनविर्नियोजना नंतरची ज्र 
/उपलेखाशीर्ष अंदाज किंवा पूरक विनियोजन रक्‍कम होणारी रक्‍कम 
a टा. re | 
मागणी क्र.डी-३, २४०१ प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतर्गत 
पीक संर्वधन, (००)(०८) सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेकरीता 
प्रधानमंत्री पीक विमा शेतकरी हिस्सा विमा हप्त्यापोटी आवश्‍यक 
कम जा ae oe योजनेंतर्गत विम्याच्या निधी विभागाच्या बचतीमधून 
: q x q पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध --- व करून = 
संवतनागे क र पीक aes aT हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य २०००००००००० ४०६१६४४८५४ २४०६१६४४८५४ पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करून देणे 
सर्वसमावेडाक पीक विमा योजना हिवरे शावर 
विवरणपत्र ब 
पुनविर्नियोजन प्रस्ताव सन २०२३-२४ (वजा) (- विवरणपत्र कार्यक्रमांतर्गत खर्च (रुपये) 
se ae पुनविर्नियोजनाची | पुनविर्नियोजना नंतरची शेरा 
अ.क. योजनेचे नांव मुख्यलेखाश्ीर्ष /उपलेखाशीर्ष कवा रक्‍कम 
3 i 2 अंदाज किंवा पूरक विनियोजन कग होणारी रक्‍कम 
मागणी क्र.डी-३, २४०१ नमो शोतकरी महासन्मान निधी योजना 
पीक संर्वधन, (००)(०६) नमो अंतर्गत वितरणासाठी असलेल्या रु.४००० 
शेतकरी महासन्मान निधी कोटी निधीतून पुनर्विनियोजनाद्वारे 


नमो होतकरी महासन्मान निधी ।योजना (१००% राज्य योजना) रु.४०६.१६ कोटी निधी उपलब्ध होऊ शकतो. 


योजना (कार्यक्रम) 9७००७००७०७ ४०६१६४४८५४ ३५९३८३५५१४६ 


२४०१बी४५५ 


